Framycetin Skin Cream 1.P.9% w/w, 
30 gm व १०० gm ही औषधी “एकलस्त्रोत” 
पध्दतीने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.४५६/राकावि-२ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भाखक-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६ जुले, २०१७. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१९७/राकावि-२, 
दिनांक २३ एप्रिल, २०१८. 
आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍्त/राकावियो/औसक/ 
का.क्र.१२/संकिर्ण/१५१५५/२०१८, दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २०१८. 
आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्र.आयुक्‍त/राकावियो/औसक/ 
का.क्र.१२/संकिर्ण/१६६७०/२०१८, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८. 
प्रस्तावना - 

या विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये Framycetin Skin Cream |.P. १% 


w/w, 30 gm व १०० gm खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
सदरहू औषधी खरेदीबाबतची निविदा प्रक्रिया हाफकिन बायो-फार्मा Hae लि., मुंबई यांनी प्रसिध्द 
केली होती. परंतू, सदरहू निविदा प्रक्रियेमध्ये या औषधाच्या पुरवठ्यास शुन्य प्रतिसाद मिळाल्यामुळे ही 
औषधी खरेदी करता आली नाही. सदरहू औषधाच्या प्रोप्रायटरी प्रोडक्टचे अधिकार अन्न व औषध 
प्रशासन विभाग, गोवा यांनी मे.सनोफी इंडिया लि., गोवा यांच्याकडे राखून sas आहेत. त्यामुळे 
सदरहू औषधाचे प्रोप्रायटरी लाईसेंन्स होल्डर मे.सेनाफी इंडिया लि., गोवा हे असल्याने सदरहू 
कंपनीकडून " एकलस्त्रोत उत्पादन" म्हणून खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्तावास शासन मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


q 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


ord 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.४५६/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 

आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ Hy व ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये खाळील तक्त्यात दर्शविळेळी औषधी 
सदरहू शासन निर्णयात नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी मंजुर असलेल्या तरतुदीतुन Framycetin 
Skin Cream |.P.9% w/w, ३० gm व १०० gm ही औषधी “एकलस्त्रोत” पध्दतीने खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । औषधाचे नाव एकूण मागणी | एकूण (अंदाजित) | शासनाच्या प्रशासकोय 
संख्या मान्यतेचा संदर्भ व दिनांक 

as Framycetin Skin Cream I|.P. 9% | ८८१०० रु.२०,१७,४९०/- | शासन निर्णय क्र.राकायो- 
३० gm Tube २०१८/प्र.क्र.१९७/राकावि- 
Framycetin Skin Cream 1.2. १% | ६०० रु.४२,९९०/- २, दिनांक २२ एप्रिल, 

१०० gm Tube २०१८ Fle विवरणपत्र 


“AMS अनु.क्र.१५२ व 
विवरणपत्र “ब* मधील 
अनु.क्र.१५२ व अनु .क्र. 
943 


२. सरदर प्रशासकीय मान्यता संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयामधील अटींच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे व सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद केलेल्या लेखाशिर्षातील विवरणपत्र “अ” येथे दर्शविण्यात 
आलेल्या बाबींवरील खर्च २२१० १४०२ या लेखाशिर्षातर्गत, तसेच विवरणपत्र “ब” येथे दर्शविण्यात 
आलेल्या बाबींवरील खर्च २२१० १३८५ या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मंजुर 
तरतुदीतुन खर्च भागविण्यात यावा. 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, 
उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधनसामुग्री आणि उपक्रम 
संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पुर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले 
आहेत. त्या अधिकारानुसार सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.४५६/राकावि-२ 


om सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११३०१६४४३०२३१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0 (२ ७6 -“ 


Digitally signed by Ravindra Raghunath 


e 
Ravindra 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R a h (1 al a t h 2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8¢cd56833c07 
d32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 


serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f 


. 18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a65 
a h a | | 381, cn=Ravindra Raghunath Gadhari 
Date: 2018.12.01 15:04:15 +05'30' 
र.र.गढरी 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल, मुंबई. 
संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई/पुणे/नागपूर. 

वैद्यकीय अधीक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी/कांदिवली/ 
मुलुंड/ठाणे/उल्हासनगर/वाशी/नागपूर/चिचंवड/सोलापूर/नाशिक/औरंगाबाद 
/महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परळ. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, ठाणे/पुणे/नागपूर/सोलापूर/नाशिक/ 
औरंगाबाद. 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


